सातारा जिल्ह्यातील खंडाळा तालुक्यातील 
इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांची प्रमुख जिल्हा मार्ग 
म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.9७०/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक-१९ जून,२०१९. 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचे पत्र 
जा.क्र.मुअ (पुणे)/का-२/रेशा/४२/ १३३३/२०१९, दि.०६/०३/२०१९. 


प्रस्तावना :- 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांनी संदर्भाधिन 

पत्रान्वये सातारा जिल्ह्यातील खंडाळा तालुक्‍यातील खालील इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांची 
प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून quad करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. 
तसेच जिल्हा परिषद, सातारा यांनी सदर रस्ते दर्जोन्नत करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 

सदर रस्त्यांवरील वाहतुक वर्दळ व गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्यांचा 
होणारा वापर तसेच जिल्हा परिषद, सातारा यांचा ठराव विचारात घेता सदर रस्ते प्रमुख 
जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचा प्रस्ताव व 


जिल्हा परिषद, सातारा यांचा ठराव विचारात घेऊन सातारा जिल्ह्यातील खालील रस्ते 
दर्जोन्नत करण्यात येत आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.9७०/नियोजन-२ 


दर्जोन्नत 
अ.क्र. प्रस्तावित रस्त्याचे नांव रस्त्याचा । साखळी क्रमांक | करावयाची| दर्जोन्नती 
क्रमांक एकूण नंतरचा 
लांबी क्रमांक 
(कि.मी. 

१. । प्रजिमा २ते सांगवी इजिमा PAIH-2| ०/०० ते १२/०० | १२.०० | प्रमुख जिल्हा 
पळशी शिंदेवाडी ते कि.मी. | मार्ग-१०४ 
रा.म.मा.४ रस्ता. 

२. ।रा.मा.-१४२-हरळी इजिमा क्रमांक-६| ०/००ते २८/६००| २८.६०० | प्रमुख जिल्हा 
धावडवाडी अहिरे Ard कि.मी. | मार्ग-१०५ 
वाघोशी मरिआईचीवाडी 
बावकलवाडी पिंपरे 
(बु.)पाडेगांव रा.मा.११७ 
रस्ता. 

३. ।प्र.रा.मा.१५-अंदोरी इजिमा क्रमांक-१| ०/००ते २२/२००। २२.२०० | प्रमुख जिल्हा 
वाघोशी खेड निंबोडी कि.मी. | मार्ग-१०६ 
कोपर्डे रस्ता. 

४. | प्रजिमा-१-मिरजेवाडी । इजिमा क्रमांक-९| ०/००ते ६/६०० | १९.०० | प्रमुख जिल्हा 
मिरजे पळझी वडगांव (६.६०० कि.मी.) | कि.मी. | मार्ग-१०७ 
नायगांव SES बावडा । इजिमा क्रमांक-_८ ६/६००ते१०/२९०० 
प्रजिमा-३ ४.३००कि.मी.) 

इजिमा क्रमांक-९|१०/९००ते१९/०० 
८.१००कि.मी.) 

५. । प्र.रा.मा.१५ भोळी बावडा | इजिमा क्रमांक-७| ०/०० ते ३०/०० | ३०.०० | प्रमुख जिल्हा 
खंडाळा भोसलेवाडी कि.मी. | मार्ग-१०८ 
पाडळी कोपर्डे ते 
रा.मा.११७ रस्ता. 

६. । प्र.रा.मा.१५-लोणी इजिमा क्रमांक-४) ०/००ते 99/400] ११.५०० | प्रमुख जिल्हा 
भादवडे शिवाजीनगर कि.मी. | मार्ग-१०९ 
म्हावशी ते प्रजिमा रस्ता. 

एकूण १२३.३०० 
कि.मी. 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील सातारा जिल्ह्यातील 
प्रमुख जिल्हा मार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १२३.३०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.9७०/नियोजन-२ 


लांबी (२६०७.५१--१२३.३००) म्हणजेच २७३०.८१ कि.मी. इतकी व इतर जिल्हा मार्ग 
रस्त्याच्या लांबीत १२३.३०० कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी (२९८८.२८०-१२३.३००) 
म्हणजेच २८६४.९८० कि.मी. इतकी होईल. 

तसेच उपरोक्त रस्त्यांवर प्रधानमंत्री ग्रामसडक/ मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना व 
इतर योजनेतुन ज्या लांबीत काम पूर्ण झालेले किंवा प्रस्तावित असेल अथवा झालेल्या 
कामाचा दोष दायित्व कालावधी शिल्लक असेल असे कोणतेही कामे अथवा अर्थसंकल्पीय 
कामे इतर कोणत्याही योजनेअंतर्गत प्रस्तावित करण्यात येणार नाहीत व सदर 
रस्त्याकरिता नव्याने भूसंपादन करण्यात येणार नाही. या अटी शरर्तीस अधिन राहुन रस्ते 
दर्जोन्नती करण्यास मंजुरी देण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०६२०१२२८०५७९१८ 
असा आहे. हा आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Prashant a oe 
De t, postalCode=400032, st=M: hy 
6 2,5.4.20=2b1bad66664b1e1 1e3bf66db1d526143e814db5f8 
Vinayakrao Patil कळाया 
(प्रशांत पाटील ) 


अवर सचिव(नियोजन), महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 

१) विभागीय आयुक्त, पुणे. 

) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार 
रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन 
जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर 
करावा) 

३) जिल्हाधिकारी,सातारा. 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सातारा. 

५) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, सातारा (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास 
योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाझामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 
संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा.) 

) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सातारा. 

७) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

) 

) 


८) रस्ते विकास योजना 2009-2029 ची नस्ती. 
९) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


